प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 

श्री. मनोहर पोटे, उप जिल्हाधिकारी 
(नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) यांची प्रादेशिक 
अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळ, नागपूर या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. टिआरएफ-०२२४/प्र.क्र.२८/ई-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २७ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ:- १ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि.१४.०७.२०२१ 

३) भारत निवडणूक आयोगाचे क्र. 839/§/9/INST/ECI/FUNCT/MCC/2023, दि.२१.१२.२०२३ 
रोजीचे पत्र. 

४) मा. भारत निवडणूक आयोगाचे क्र.४३७/६/१/॥९७/₹0॥/(॥९७॥/॥/००/२०२३, 
दि.२३.०२.२०२४ रोजीचे पत्र. 

५) मा. भारत निवडणूक आयोगाचे क्र.४३७/६/१/॥९७/₹0॥/(॥९७॥/॥/००/२०२३, 
दि.२७.०२.२०२४ रोजीचे पत्र. 


झासन आदेठा:- 


मा. भारत निवडणूक आयोगाच्या संदर्भाधीन क्र.३, ४ व ५ येथील पत्रांन्वये विहित केलेल्या 
तरतूदी तसेच महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काठूण टाकणे) नियम, १९८१ च्या 
नियम-४० मधील परिशिष्ट-२ मधील विहित अटी व aria अधीन राहून श्री. मनोहर पोटे, उप 
जिल्हाधिकारी यांची प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, नागपूर या पदावर 
३ वर्षांच्या कालावधीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय 
सोयीच्या दृष्टीने प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येत असून श्री. मनोहर पोटे, उप जिल्हाधिकारी यांनी पुढील 
सूचनांसाठी अपर मुख्य सचिव, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे हजर व्हावे. 


३. प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, नागपूर या पदावरील 
प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने श्री. मनोहर पोटे, उप जिल्हाधिकारी यांच्या सेवा अपर मुख्य सचिव, 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहेत. 


शासन आदेश HATH: टिआरएफ-०२२४/प्र.क्र.२८/ई-२ 


8. 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०२२७१८३०१३५०१९ असा 
आहे. हे शासन आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH VITHOBA GAWDE 


SANTOSH 1 eee aes 
VITHOBA GAWDE itis: Sstorosimencarse 
(संतोष fa. गावडे) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 
« अपर मुख्य सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
© अपर मुख्य सचिव, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
« विभागीय आयुक्त, नागपूर. 
प्रत, 


« मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

«७ मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

© मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

© मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

«७ अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
«७ संबंधित जिल्हाधिकारी. 

७ प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
«७ संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

«७ संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 

e संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 

© संबंधित उप जिल्हाधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्‍त यांचेमार्फत). 

७ उप सचिव (ई-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

«७ निवडनस्ती (ई-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


